सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
येथील विद्यापीठ आव महाविद्यालय 
न्यायाधिकरणावरील पीठासीन अधिकारी 
यांच्या नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६१/विशि-५ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक- २८ ऑक्टोंबर, 2022 


संदर्भ:- १. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक युएसजी-१३९१/२०८९/विशि-४, 

दिनांक १९ ऑगस्ट, १९९५. 

२. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१४/(प्र.क्र.५१४/१४) विशि-१ 
दिनांक ११ जून, २०१५ 

३. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २०१८/(प्र.क्र.१५०/१८) विशि- १ 
दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१८. 

४. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक न्यायप्र २०१७/(प्र.क्र.३६२/१७) विशि- १ 
दिनांक ०९ ऑक्टोंबर, २०१८. 

५. उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण २०१८/(प्र.क्र.१५२/१८) विशि- 9 
दिनांक २६ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, ११९४ च्या कलम ५८ अन्वये शासन प्राप्त असलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून अकृषी विद्यापीठांकरीता विद्यापीठ व महाविद्यालये न्यायाधिकरण स्थापन 
करण्याबाबतचे आदेशा संदर्भीय क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेले आहेत. तद्नंतर 
सदरहू अधिनियम, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६ अन्वये सुधारित करण्यात आलेला आहे. 
सन २०१६ च्या अधिनियमामध्ये कळम Co मध्ये पीठासीन आधिकारी यांच्या नियुक्तीची तरतुद आहे. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील तरतुदीनुसार सावित्रीबाई फुले पुणे 
विद्यापीठ, पुणे येथील पीठासीन अधिकाऱ्यांचे Rea असलेल्या पदावर नवीन पीठासीन अधिकारी यांची 
नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

शासन या शासन निर्णयान्वये सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे येथील " विद्यापीठ व महाविद्यालय 
न्यायाधिकरण " येथील रिक्‍त असलेल्या " पीठासीन अधिकारी " या पदावर श्री. श्रीकांत दत्तात्रय कुलकर्णी, 
मा. न्यायमुर्ती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांची तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी, त्यांनी प्रत्यक्ष पद धारण 
केल्याच्या दिनांकापासून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
2. श्री. श्रीकांत दत्तात्रय कुलकर्णी,न्यायमुर्ती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांना संदर्भ क्र. १ व ५ येथील 
शासन निर्णयात नमूद सेवाशर्ती लागू राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६१/विशि-५ 


३. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१०३१११२२१३९४०८ असा आहे. सदरहू शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे 


१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 
. निवडनस्ती. 


१८ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by AJIT MADHUKARRAO BAWISKAR 
c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND. 


AJ IT MADH U KARRAO TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=deb455609479b6c7f30e7f1f9a8360c0f8600a54285 9e8fe 
1d6ea333415e8d, postalCod 0032, st=! hi 
BAWISKAR INumber=99EB928028DF7 1 EBDFCD2898E209D499192AD38 
99261 FEAD42F7D38A3141AB69, cn=AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAI 
Date: 2022.10.31 11:25:57 +05'30' 


(31. A. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. श्री. श्रीकांत दत्तात्रय कुलकर्णी,मा. न्यायमुर्ती मा. उच्च न्यायालय, मुंबई. 
मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. कुलगुरू, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 

मा. कुलगुरू , सर्व अकृषी विद्यापीठे, 

सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य , पुणे 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

संचालक, राज्य अभिलेख देखभाल, अभिकरण 

मा. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे 

सर्व विभागीय सह संचालक, उच्च शिक्षण 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-महाराष्ट्र १व २, मुंबई/नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व परीक्षा)-महाराष्ट्र १ व २, मुंबई/नागपूर. 
सर्व जिल्हा कोषाधिकारी, मुबंई/पुणे. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


